धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील धर्मादाय सह आयुक्‍त, गट अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१ जानेवारी, 
२०२२ व ०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम 
सेवाज्येष्ठता यादी. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. सीएचए-२०१५/प्र.क्र.८६/का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक-०८ फेब्रुवारी, २०२३. 


परिपत्रक 


धर्मादाय SAYA AERTS राज्य,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील धर्मादाय सह आयुक्‍त, गट-अ 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ व दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता 
यादी सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२१.०६.२०२१ रोजी अधिसूचित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील नियम ३ (२) अनुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील 
ज्येष्ठतेचा दिनांक व ज्येष्ठतेचा क्रमांक निश्चित करुन दि.०९.०१.२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आळी 
होती. सदर तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता यादीच्या अनुषंगाने दिनांक ०२.०२.२०२३ रोजीपर्यंत कोणतेही 
आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. सदर बाब विचारात घेऊन प्रस्तुत सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करण्यात 
येत आहे. सदर अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट-'अ' व 'ब' या विवरणपत्रात 
नमूद केली आहे. 
२. सदर अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीची प्रत धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील सर्व धर्मादाय सह आयुक्‍त अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२०८१२१२३९७४१२ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
MANISHA ANIL सक 


KADAM Can 
सोबत-परिशिष्ट-'अ' व 'ब' (मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - 
यांना विनंती करण्यात येत आहे की, सदर अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना 
पोचविण्याबाबत आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी व त्यांची पोच आपल्या दप्तरी ठेवावी. 
२. संबंधित अधिकारी (संबंधित अधिकाऱ्यांच्या शासकीय अधिकृत ई-मेलवर) (धर्मादाय आयुक्‍त 
कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत), 
३. निवड नस्ती (कार्या-१). 


शासन परिपत्रक, विधि व न्याय विभाग,क्रमांक: सीएचए-२०१५/प्र.क्र.८६/कार्या-१, दिनांक ०८ फेब्रुवारी, 2023 सोबतचे परिशिष्ट-अ 
परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव-धर्मादाय सह आयुक्‍त,गट-अ 
वेतनश्रेणी-5-२५:9८८००-२०९२०० 
दि.०१ जानेवारी २०२२ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची 
नियम ३ (२) संबंधित 
नियम आओ) 
(ब) नुसार | av पदावरील त आ : as oi ज्येष्ठतेचा =| सेवानिवृत्तीचा 
माने शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव जन्मदिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात लाने नाक शेरा 
ज्येष्ठता । श्रीमती नियुक्तीचा रूजू दिनांक दिनांक दिनांक 
। प्रत्यक्ष रूजू दिनांक 

क्रमांक मार्ग 

1 १ | २ ३ [oe 4 ६. | 8 | ८ ९ Pt 

q श्रीमती | तरार(अय्या) सुनिता विवेक सरळसेवा | २३.०४.१९६८ | खुला ०८.०६.२०११ ०८.०६.२०११ | ३०.०४.२०२६ 

२ श्रीमती | कोल्हे(तांदूळकर) आभा सुनिल सरळसेवा | २१.०८.१९६९ | इ.मा.व. १७.१०.२०१४ १७.१०.२०१४ | ३१.०८.२०२७ 

३ श्रीमती | पवार(गायकवाड) निवेदिता सुधीर | सरळसेवा | १८.०६.१९७५ | अ.जा. २०.१०.२०१४ २०.१०.२०१४ | ३०.०६.२०३३ 

४ श्री । हेर्लेकर हाशिकांत लक्ष्मण सरळसेवा | १७.०४.१९७५ | fas 20.40.2098 20.40.2098 | 30.08.2033 

Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 
MANISHA 8 = Maharashia, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = LAW AND 
ANIL KADAM ५५५४०७५५५७, 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


CADinesh Works 2023\February Works 2023९08 Feb 23धर्मादाय आयुक्त.० 


शासन परिपत्रक, विधि व न्याय विभाग,क्रमांक: सीएचए-२०१५/प्र.क्र.८६/कार्या-१, दिनांक ०८ फेब्रुवारी, 2023 सोबतचे परिशिष्ट-ब 
परिशिष्ट-ब 
संवर्गाचे नाव-धर्मादाय सह आयुक्‍त,गट-अ 
वेतनश्रेणी-5-२५:9८८००-२०९२०० 
दि.०१ जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची 
नियम ३ (२) संबंधित 
नियम ३ (२) () 
(ब) नुसार | श्री/ _ पदावरील त आ ; as ~ ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा 
माने शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव जन्मदिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात लाने नाक शेरा 
ज्येष्ठता । श्रीमती नियुक्तीचा रूजू दिनांक दिनांक दिनांक 
। प्रत्यक्ष रूजू दिनांक 
क्रमांक मार्ग 

1 १ |. २ ३ | ४ ५ ६. | 8 | ८ ९ pO 

q श्रीमती | तरार(अय्या) सुनिता विवेक सरळसेवा | २३.०४.१९६८ | खुला ०८.०६.२०११ ०८.०६.२०११ | ३०.०४.२०२६ 

२ श्रीमती | कोल्हे(तांदूळकर) आभा सुनिल सरळसेवा । २१.०८.१९६९ | इ.मा.व. १७.१०.२०१४ १७.१०.२०१४ | ३१.०८.२०२७ 

३ श्रीमती | पवार(गायकवाड) निवेदिता सुधीर | सरळसेवा | १८.०६.१९७५ | अ.जा. २०.१०.२०१४ २०.१०.२०१४ | ३०.०६.२०३३ 

४ श्री | हेर्लेकर शशिकांत लक्ष्मण सरळसेवा | १७.०४.१९७५ | वि.जा.(अ।) | २०.१०.२०१४ २०.१०.२०१४ | ३०.०४.२०३३ 


CADinesh Works 2023\February Works 2023९08 Feb 23धर्मादाय आयुक्त.० 


ANIL KADAM 


itally signed by MANISHA ANIL KADAM 


Dig 
MAN ISHA DN: CN = MANISHA ANIL KADAM, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = LAW AND 


(मनिषा कदम) 


JUDICIARY DEPARTMENT 
Date: 2023.02.08 12:49:45 +05'30' 


सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


